एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 
कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी 
अंगणवाडी सेविका या मानधनी कर्मचाऱ्यांना 
सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी “भाऊबीज 
भेट” रक्‍कम मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४९/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, 3 रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा :- महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.१०३/का.६,दि.२३ फेब्रुवारी २०१८ 
प्रस्तावना :- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत ९७४७५ अंगणवाडी सेविका, ९७४७५ 
अंगणवाडी मदतनीस व १३०११ मिनी अंगणवाडी सेविका अज्ञा एकूण २,०७,९६१ मानधनी कर्मचा-यांना सन 
२०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी प्रत्येकी रु. २,०००/- प्रमाणे भाऊबीज भेट रक्‍कम अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या 
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका या मानधनी कर्मचाऱ्यांना सन २०१८-१९ या 
वित्तीय वर्षासाठी प्रत्येकी रु. २,०००/- प्रमाणे भाऊबीज भेट रक्‍कम देण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 

2. नागरी, ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पाअंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व 
मिनी अंगणवाडी सेविका यांना भाऊबीज भेट अदा करण्याकरिता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. आयुक्त, 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई यांनी कार्यरत अंगणवाडी सेविका, 
मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना भाऊबीज भेट अदा करावी. 

3. यासाठी होणारा खर्च :- मागणी क्रमांक :- एक्स-१, 2236, पोषण आहार, (०८) (०६) 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, (भाऊबीज भेट) (अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १००%) (२२३६ १९५४), या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर केलेल्या तरतुदीमधुन रुपये ४१२२.५० लाख इतका 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून सदर निधीमधुन हा खर्च भागविण्यात यावा. व त्याच 


लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४९/का.६ 


8. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२१२/व्यय-६, 
दिनांक ३/ १०/२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०२२१३०९५९६०३० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
DN: G jent Of Mahi = 


bef :Women And Child 
alsing 111. 00 
iy 3eb5f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02a2494 
. ela 7 
Ra mM ch a n d fa G U a r serialINumber=4ca059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521cb28fd 
2204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 
Date: 2018.10.22 13:14:54 +05'30° 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री / राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मंत्री/राज्यमंत्री,मंत्रालय,मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानसभा,विधामंडळ,मुंबई 

६. मा.विरोधी पक्ष नेता,महाराष्ट्र विधानपरिषद,विधानमंडळ,मुंबई 
७. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

८. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव ( वित्त),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव ( PUTS) Pao विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
११. सचिव (महिला व बाल विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१२. सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. आयुक्‍्त,एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना,नवी मुंबई 

१४. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५. महासंचालक,माहिती व प्रसिध्दी,मंत्रालय,मुंबई 

१६. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

१८.सर्व जिल्हाधिकारी 

१९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

20, सर्व महानगरपालिका आयुक्त, महानगरपालिका 

२१. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाळ विकास विभाग 

22. सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हापरिषद) 

२३. सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 
२४. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 

२५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
२६. महासंचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण ARM, मुंबई 
२७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२८.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.४९/का.६ 


२९.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
३०. कक्ष अधिकारी (का.४) महिला व बाल विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
त्यांना विनंती करण्यात येते की, कृपया सदर निधी BS वर वितरीत करण्यात यावा. 
३१.महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
३२. निवड नस्ती (कार्यासन ६) 


